शाहीद जवानांच्या पाल्यांना शाळेत 
प्राधान्याने प्रवेशा देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आरटीई-२०१८/प्र.क्र.१४५/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०१९ 


शासन परिपत्रक:- 


शहीद जवानांची देशसेवा विचारात घेऊन त्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिकदृष्टया पुनर्वसन 


करण्याचे राष्ट्राचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे हाहीद जवानांच्या पाल्यांना सरकारी, अनुदानित झाळेमध्ये 


त्यांच्या मागणीनुसार सरळ प्रवेश द्यावेत. तसेच, खाजगी विना अनुदानित शाळेमध्ये प्रवेशा घेण्याची 


शहीद जवानांच्या पाल्यांने इच्छुकता दर्शविल्यास सदर पाल्यास प्राधान्याने प्रवेश देण्यात यावेत. 


२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च 


माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०१९११२०१५१८१२०५२१ असा आहे. सदर 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1. Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 

Raj en d ra DN: c=IN, ०-७ Yt Of Maharashtra, ou=School 
Educatior 400032, 
st=Mahat a 
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6. 


S h a n ka r r a 0 P a W a r 55ce63fa70c45cf755d9373, त anlercoPeuse 
Date 


(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

) सर्व मा.विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन,मुंबई 
३) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

) 

) 


मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग 
सामान्य प्रशासन विभाग (माजी सैनिक कल्याण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 


झासन परिपत्रक क्रमांकः आरटीई-२०१८/प्र.क्र.१४५/एस.डी-१ 


मा.आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, सर्व 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे १. 

qo) शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे १. 

११) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
) 
) 


१२) संचालक, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण CAAA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३) संचाळक, बालभारती,महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन 
मंडळ, पुणे. 
१४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे 
१५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
१६) विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ सर्व 
) 
) 


१७) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व 

१८)शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर शिक्षण)/प्रशासन अधिकारी, 
महानगरपालिका/नगरपालिका/कटक मंडळे सर्व 

१९) गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, सर्व 

२०) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने) 

29) निवडनस्ती (कार्यासन- एसडी-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


